मुख्य अभियंता (स्थापत्त्यो, जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, 
पुणे या कार्यालयाच्या अधिनस्त अस्थायी पदांना दि. 
०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. :- अस्थायी-२०२३/४४७/प्र. क्र.९६/निवसं-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक : २७.०९.२०२३ 
वाचा -१. शासन निर्णय , जलसंपदा विभाग क्र. आढावा २०१९/प्र.क्र. ९५/१९/आस्था. पुनर्रचना 
दि. २१.०७.२०२० 
शासन निर्णय , जलसंपदा विभाग क्र. सीओई-२०२१ / प्र.क्र. ४३/जवि, दि०१.०९.२०२१ 
मुख्य अभियंता स्थापत्त्य, जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण , पुणे यांचे पत्र क्र. मुअ(स्था)/ fay व 
गुनि/ आ.३/धा.क्र.१२(३३३)/१०७६/ सन २०२३. दि. ०२.०८.२०२३ 
४. शासन निर्णय , वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि. ३१.०८.२०२३ 
शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता (ATG) , जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण , पुणे या कार्यालयातील नियत 
आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्रामधे दर्शविलेली एकूण २९ पदे दि. ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत 
पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या आधिन राहून मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ. नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 
ब. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही आकृतीबंधानुसार पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. आय-५ मुख्य लेखाशिर्ष, ४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च, ८० - सर्वसाधारण, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१)- आस्थापना (लाभक्षेत्र विकास 
व्यतिरिक्त), (०१) (१९)- मुख्य अभियंता स्थापत्त्य , जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण पुणे कार्यक्रम ४७०१ 
जे ९०८ या लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातुन 
भागविण्यात यावा. 

३. हे आदेश वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ वरील दि. ३१.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२७१६३५०९५८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHARATI DASHRATH JADHAV 

B H A RAT | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7e4fb00a1 6ff039bc787 1 3b65ebf93906763809 

D A S H RAT H 5e4774299db0370bfa6863fdb, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=6BA24877A7E071D1415C4EQD75A48AF 
359BD9DB168D3B4A3BD52CB4F 107B3F 1D, 

J A D H AV cn=BHARATI DASHRATH JADHAV 
Date: 2023.09.27 16:37:44 +05'30' 

सोबत :- विवरणपत्र (भारती जाधव) 
ध्य 


कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. महालेखापाल, १/२ लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
२. मुख्य अभियंता, KAI) जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण पुणे, 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३/४४७ /प्र. क्र.९६/निवसं-२ 


. अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष , जलसंपदा विभाग, पुणे, 


वित्त विभाग, (व्यय -१२)/ अर्थसंकल्प -१९ मंत्रालय मुंबई, 


. अर्थ-१/२, आ. (पुर्नरचना) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई, 


निवडनस्ती निवसं-२/ संग्रह ३. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३/४४७ /प्र. क्र.९६/निवसं-२ 
विवरणपत्र 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. अस्थायी -२०२३/४४७/प्र.क्र.९६/निवसं-२,दि.०५.०९.२०२३ चे 
सहपत्र मुख्य अभियंता UTI), जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत नियत अस्थायी 
आस्थापनेच्या पदांचा कार्यालयनिहाय एकत्रित तपशिल दर्शविणारे विवरणपत्र 


क्र. पदनाम अस्थायी पदे 
ie _'| मुख्य अभियंता ea 
2 सहायक मुख्य अभियंता eT 
3 उपअभियंता ३ 
४ विशेष अधीक्षक a | 
षु कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता / ३ 
सहायक अभियंता (श्रेणी-२) 
नि आरेखक a | 
9 अधीक्षक a | 
८ मुख्य दप्तर कारकून a 
९ प्रथम लिपीक a 
शिका ० वरीष्ठ लिपीक २ 
ia q कनिष्ठ लिपीक २ 
१२ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) | 
93 टंकलेखक ३ 
१४ वाहन चालक rn 
१५ दप्तरी a | 
१६ नाईक a 
१७ शिपाई ३ 
१८ चौकीदार i 
१९ दूरध्वनी चालक Pa 
एकूण २९ 
BHARATI eemccnmag™ nem 


9db0370bfa6863fdb, postalCode=400032, st= 
ber=6BA24877A7E07 1D1415C4EOD75A48AF359BD9D 
B168D3B4A3BD52CB4F107B3F 1D, cn=BHARATI DASHRATH 


Date: 2023.09.27 16:38:18 +05'30' 


(भारती जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


